शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून चौधरी 
अत्तारसिंग यादव मेमोरीअल एज्युकेशनल 
ट्रस्ट संचालित सिध्दांत कॉलेज ऑफ 
आर्किटेक्चर, पुणे या वास्तुशास्त्र पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास 
वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२८८/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१८. 


संदर्भ :- १. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचा एलओए 
क्र.वेस्टर्न/२०१८/१-३७१०२१७१०१, दिनांक ३०.४.२०१८ 
२. वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. CA/4/Academic- 
APP/N/MH/209¢/9232MH499%, दि.३१.०७.२०१८ 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनसीजी/ 
मान्यता/२०१८/१०३६, दिनांक २.०८.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

शैक्षणिक वर्षे २०१८-१९ पासून वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
चौधरी अत्तारसिंग यादव मेमोरीअल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित सिध्दांत कॉलेज ऑफ 
आर्किटेक्चर, पुणे या संस्थेत पदवी अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली या शिखर परिषदेच्या मान्यतेस अनुसरुन Ale मेमोरीअल 
एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित सिध्दांत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर, पुणे हे वास्तुझारत्र पदवी 
अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ नुसार अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी तर संदर्भ क्र.२ नुसार वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेली 
मान्यता विचारात घेऊन संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२८८/तांशि-४, 


प्रस्तावित केल्याप्रमाणे खाली नमूद केलेल्या संस्थेला शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून खालील 
अटी व शातींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | महाविद्यालयाचे नांव व पत्ता । अभ्यासक्रम । अभ्यासक्रम | शौक्षणिक | विद्यापीठ 
क्र. स्तर वर्ष 
२०१८-१९ 
ची प्रवेशा 
क्षमता 
| चौधरी अतारसिंग यादव | oa पदवी ४० डॉ.बाबासाहेब 
मेमोरीअळ एज्युकेशन ट्रस्ट आंबेडकर 
संचलित सिध्दांत कॉलेज ऑफ तंत्रशास्त्र 
आर्किटेक्चर, तळेगांव, चाकण विद्यापीठ, 
रोड, सुदूंबरे, ता.मावळ, लोणेरे. 
जि.पुणे ४१२ १०९. 

१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक 
राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील . 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

8) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने संबंधित विद्यापीठाची 
मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आवश्यक राहील. 

५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६) सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 


नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२८८/तांशि-४, 


2. 


(9) 


> 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वास्तुकला परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा 
(उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवरयक राहील. 


) संस्थेस सदर अभ्यासक्रम बंद करावयाचा झाल्यास तो विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 


टप्प्याटप्प्याने सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने बंद करता येईल. मात्र, एकाचवेळी या 
अभ्यासक्रमाचे सर्व वर्ग बंद केल्यास संस्थेने संयुक्‍त खात्यात ठेवळेळी संचित ठेव शासन 
जमा करण्यात येईल. 


) याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


) संस्थेने संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केळेली 


नसल्यास त्या संस्थेकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करीताच्या केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेच्या (CAP) ३ फेऱ्या पुर्ण 


झाल्यानंतर संस्थेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील प्रवेशा हे संस्था 
स्तरावर विहीत नियमानुसार अंतिम तारीख १४.०८.२०१८ पर्यंत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 
विभागीय कार्यालय, पुणे यांच्या पर्यवेक्षणाखाळली करण्यात येतील. तसेच सदर संस्थेतील 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील संस्था स्तरावरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता व इतर शिष्यवृत्ती 
योजनांचा लाभ देय होणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२८८/तांशि-४, 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८१०१७१८०७६४०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sanjay A DN: cINio-S t Of Maharashtra, ou=Higher and 


Technical Education Department, postalCode=400032 
‘Maharashi 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee2301144 


Dharurkar 11 तती 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

अध्यक्ष, चौधरी अत्तारसिंग यादव मेमोरीअल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित सिध्दांत कॉलेज 
ऑफ आर्किटेक्वर, पुणे 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


र्‌. 


विभाग),नवी दिल्ली. 


. रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद, इंडिया sdicce सेंटर, कोअर-६ए, पहिला मजला, लोधी 


रोड, नवीदिल्ली-११०००३. 
सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 


१०.निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


